महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट- अ 
सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी 
पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम 
प्रवेशाकरीता कमाल वयोमर्यादेची अट 
शिथील करणेबाबत. . . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ-२०२२/प्र.क्र.५७८/सेवा 3 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०७ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : झासन निर्णय क्र. मवैअ-२०१९/प्र.क्र.१६५/सेवा-३, दि.१९ मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी (In 


Service Medical 01089 पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम प्रवेश सुधारित निवड 


नियमावली याबाबतच्या शासन निर्णय क्र.मवैअ-२०१९/प्र.क्र.१६५/सेवा-३, दि.१९ मार्च, २०१९ 


मधील परिच्छेद क्र.४.३ येथील तरतुदीनुसार वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या 


(NEET PG) प्रवेशापरीक्षेच्या दिनांकास ४५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे अशी अट आहे. 


२. तथापि, कोरोना जागतिक महामारीमध्ये राज्यातील सर्वच वैद्यकीय अधिकारी यांनी 


अहोरात्र रुग्णांना प्रतिबंधात्मक उपचारात्मक सेवा दिलेल्या होत्या. त्यांनी कर्तव्यभावनेने कोरोना 


काळात कोविड योध्दा म्हणून अहोरात्र काम केले. सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी यांना पदव्युत्तर 


पदवी/ पदविकेचे शिक्षण घेण्याची इच्छा असतानाही कोरोना महामारी परिस्थितीमुळे NEET 


पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशपरीक्षेकरीता आवश्‍यक तयारी करता आली नाही. 


याअनुषंगाने महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट “अ” संघटनेने NEET PG-2022 


अन्वये पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाकरीता होणाऱ्या GATS SATA वयाच्या 


अटीमध्ये सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकारी यांचेकरीता एक वर्षाच्या (फक्त यावर्षी) शिथिलता 


मिळणेबाबत विनंती केली आहे. याअनुषंगाने NEET PG-2022 या प्रवेशपरीक्षेकरीता कमाल 


वयोमर्यादेची अट एक वेळची विशेष बाब म्हणून शिथील करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट “अ” या संघटनेची मागणी तसेच 


विद्यार्थ्यांचे शौक्षणिक हित लक्षात घेऊन महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ सेवांतर्गत 


वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी (In Service Medical Officers) पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम 


प्रवेश सुधारित निवड नियमावली याबाबतच्या शासन निर्णय क्र. मवैअ-२०१९/प्र.क्र.१६५/सेवा-३, 


दि.१९ मार्च, २०१९ मधील परिच्छेद क्र.४.३ येथील “वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वय पदव्युत्तर 


अभ्यासक्रमाच्या (NEET PG) प्रवेशपरीक्षेच्या दिनांकास ४५ वर्षापेक्षा जास्त नसावे” ही अट “एक 


वेळची विशेष बाब” म्हणून पूर्वलक्षी प्रभावाने 2] PG-2022 या पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेकरीता 


शिथील करण्यात येत आहे. सदर अटीतील शिथीलता केवळ एक वर्षाकरीता म्हणजेच NEET PG- 


२०२२ या परीक्षेस बसलेल्या सेवांतर्गत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाच लागू राहील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०११११०५५६०७१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AVINASH SARDAR JADHAV 
AV NAS H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
talCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=77e749a5820964d03e94305adeb0ee2ffb2c 


5f02efc5b019e8b49dc59175a25: 
id B459C42CF5ECF9E88B3EDB04BD5 126 


A3A7687178, 
serial I Number=AA8FDCAA7AE61AB4BED501E19D79 


4BD7197874F2989B98780B1607ADCBDFE844, 
AVINASH SARDAR JADHAV 
Date: 2022.11.07 16:40:40 +05'30' 


(अ. स. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


—O 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव-२, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 

आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

०) आयुक्त, State CET Cell, मुंबई. 


> 6: 5.0 ० Se SS 


Oo >“? 


११) संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 
१२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, मुंबई. 
१३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
१४ उप संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व परिमंडळे). 
१५) जिल्हा area चिकित्सक (सवी. 
१६) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 
१७ वैद्यकीय अधीक्षक (सवी. 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१९) निवडनस्ती (सेवा-२३). 


